महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.३०/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई Yoo 032 
दिनांक: 30 ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ :- १) समक्रमांकाचे दिनांक २५.०५.२०१८ चे आदेशा 
2) समक्रमांकाचे दिनांक १५.०१.२०२१ चे आदेशा 


आदेठशा 


श्रीमती मा.प्र.शिंदे, कक्ष अधिकारी,अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील राज्य माहिती 
आयोग,कोकण खंडपीठ कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने 
उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. श्रीमती शिंदे, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ कार्यालयात 
दिनांक ०१.०६.२०१८ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. श्रीमती शिंदे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशान्वये एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
दिनांक ३१.०५.२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. या आदेशान्वये श्रीमती शिंदे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस दिनांक ३१.०५.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११८१३००६४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao ०१40010100 ce sto Dene, 


24740, 


ee co RA) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति 

श्रीमती मा.प्र.शिदे, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ,५ वा मजला, दालन 

क्र.४२८, कोकण भवन, सीबीडी, बेलापूर, नवीमुंबई - Yoo ६१४. 
प्रत, 
१ अपर मुख्य सचिव (का.६ व का.१४ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
२ सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई - ४०० ०३२ 
उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ,५ वा मजला, दालन क्र.५२८, कोकण भवन, 
सीबीडी, बेलापूर, नवीमुंबई - ४०० ६१४. 

&) अवर सचिव/तसा.प्र.वि.का.क्र.६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo 032. 

७  निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


) 
) 
3)  सह/ उप सचिव (आस्थापना), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32. 
) 
) 


